महिला व बाल रुग्णालय अचलपूर जि. 
अमरावती येथील इमरतीचे नुतनीकरणाच्या 
कामांच्या अंदाजपत्रक व आराखडयांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.५७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :११ मार्च, २०२४. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/स्री रुग्णालय अचलपूरनुतनीकरण,/१७१०१-०२/२३, दिनांक २९.११.२०२३. 


प्रस्तावना : 


महिला व बाल रुग्णालय अचलपूर जि. अमरावती येथील इमरतीचे नुतनीकरणाच्या कामांचे 
रु.१०५९.२१ लक्ष इतक्या रक्‍कमचे अंदाजपत्रक व AGRA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


are निर्णय : 


२. महिलाव बाल रुग्णालय अचलपूर जि. अमरावती येथील इमरतीचे नुतनीकरणाच्या कामांचे 
अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी तयार केले आहेत. सदर अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्च 
४ टक्के, जीएसटी१८ टक्‍के, व विमा चार्जेस २ टक्के ची तरतूद तरतूद केळी असून त्यानुसार एकूण 
रु.१०५९.२१ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना सोबत जोडण्यात आलेल्या 
Recapitulation sheet प्रमाणे त्याखाळीलळ खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती :- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.५७/आरोग्य 3 


8) 


बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाशा IAS, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाशांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास्त्रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास््रज्ञाकडून या कामांच्या नकाशे 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


१०) सदर काम करतांना कामाची पुनरावृत्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता संबंधित 


कार्यकारी अभियंता यांनी घ्यावी. 


३. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात 


येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.५७/आरोग्य 3 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१२/प्र.क्र.3३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१११३२७४५५११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kavita Pradip 


Kavita Pse 


DN: cn=Kavita Pradip Pise, 0, ou, 
email=kavita.pise@nic.in, c=US 


Prad | p Pise Date: 2024.03.11 15:30:44 


+05'30' 


(कविता प्र. पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती. 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अमरावती. 
qo, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


> 
Name of Work :- Renovation of Sub District Hospital Achalpur, Achalpur 
Municipal Council, Tq. Achalpur Dist. -Amravati. 


General Abstract 


Particulars 


Part - A ( Renovation of Building) 
Part -B (CC Road & Drain) 


PartA 
Royalty Charges 107837.00 
Testing Charges 26090.00 

Part B 
Royalty Charges 404292.00 
Testing Charges 13555.00 


551774.00 


7 |Add 18 % for G.S.T. charges on (A) 
8 |Add 4 % for Contingencies charges on (BY 
9 [6०0५ % for Insurance charges on (BY 
(C) Total Rs. 


Total 
Say 


या ॥०००/-- 


Qs L 
Sub Divigional Engineer wreoalt ner 


Public Works Sub Division Public Works Division 


९. Achalpur Achalpur 
x Technically Recommended For 
Vor. ४५, र२७..न.रिन.पटन9०१ anne 
उपजिल्हा रूग्णालध, saad In Words. Fen. Gmvxs. AA Kine 
जि अपमरावती (तक... .र..१03१णाती 
hy 


Superiiitending Engineer, 


Gantt) Engine 


P. W. Circle, ‘ नै. Works Region 
oa Ww ह (a) Amra\ 
oO Ul rgeon = xSubjecf to the conditions 
“eneral Hosoital, Amravati mentioned in covering letter 


